नवलभाऊ प्रतिष्ठान, नवलनगर, ता.जि.धुळे संचलित 
दत्त माध्यमिक विद्यालय, लोहारी, ता.पाचोरा, 
जि.जळगांव शाळेचे बिसमिल्ला मल्टीपर्पज फाउंडेशन, 
पाचोरा, जि.जळगांव या संस्थेस हस्तांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११९/प्र.क्र.३२६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (290/99) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 

संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे जा.क्र.शिउसं/नावि/माध्य-४/ 
व्य.हस्तां./१७००८/१२/२०१९, दिनांक २ मे, २०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

नवलभाऊ प्रतिष्ठान, नवलनगर, ता.जि.धुळे संचळित दत्त माध्यमिक विद्यालय, alent, 
ता.पाचोरा, जि.जळगांव या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक (इयत्ता ५ वी ते १० वी) शाळेचे 
बिसमिल्ला मल्टीपर्पज फाउंडेशन, पाचोरा, जि.जळगांव या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये 
प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळांचे, बिसमिल्ठा मल्टीपर्पज फाउंडेशन, पाचोरा, जि.जळगांव या संस्थेकडे हस्तांतर 
करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळांची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली 
जाणार नाही. 
(२) सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहेत, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहतील. 
(३) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, शाळांबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत, हे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्‍त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत 
शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील. 
(४) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळांच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
शर्तीमध्ये बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(4) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११९/प्र.क्र.३२६/एसएम-१ 


(६ सदर व्यवस्थापन geo, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह 
२०११/(२१०/११) माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व 
कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(७ सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग 
झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास 
राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शर्ती 
व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळांच्या व्यवस्थापन बदलाबाबत ४ आठवडयात पुढील 
कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०९१६०१०७७८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


P fa V | Nn R aj a fa mM ou=School Education And Sports, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1e 


M U Nn d h e d4f4fce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin 
Rajaram Mundhe 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 
) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, जळगांव 
४) अध्यक्ष/ सचिव, नवळभाऊ प्रतिष्ठान, नवळनगर, ता.जि.धुळे 
) 
) 


अध्यक्ष/ सचिव, बिसमिल्ला मल्टीपर्पज फाउंडेशन, पाचोरा, जि.जळगांव 
निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


